रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली तालुक्यातील 
पंचनदी सप्तेश्वर मंदिर ते लखडतरवाडी रस्ता 
या योजनाबाह्य रस्त्याचा रस्ते विकास योजना 
२००१-२१ मध्ये ग्रामीण मार्ग म्हणून समावेश 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१७२/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १ जानेवारी, २०१९. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
मुअमु/रेखाचित्र शाखा/दर्जोन्नती-९४/५१२५, दि.०८/१०/२०१८. 

प्रस्तावना :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली तालुक्‍यातील पंचनदी सप्तेश्वर मंदिर ते लखडतरवाडी रस्ता या 
योजनाबाह्य रस्त्याचा रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये ग्रामीण मार्ग म्हणून समावेश करणेबाबत. 
प्रस्ताव सादर केलेला आहे. सदर रस्त्यामुळे लखडतरवाडीतील जनतेळा दळणवळणाची सोय 
उपलब्ध होणार आहे. तसेच सदर रस्त्याबाबत जिल्हा परिषद, रत्नागिरी यांची मागणी आहे. सदर 
रस्त्याचे महत्त्व विचारात घेता, हा रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये 
सामाविष्ट करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांचा प्रस्ताव व जिल्हा परिषद, 
रत्नागिरी यांची मागणी विचारात घेता रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली तालुक्‍यातील पंचनदी सप्तेश्वर 
मंदिर ते लखडतरवाडी रस्ता कि.मी. ०/०० ते १/७०० (9.900 कि.मी.) हा योजनाबाह्य रस्ता ग्रामीण 
मार्ग क्र.-३८३ म्हणून रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये सामाविष्ट करण्यात येत आहे. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२१ मधील रत्नागिरी जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १.७०० कि.मी. ने वाढ होऊन एकूण लांबी (६५९५.९०० -- १.७००) म्हणजेच 
६५९७.६०० कि.मी. इतकी होईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१७२/नियोजन-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१०११४५५२२८९१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Swaroop Tukaram Raipure 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
Wa "0 (0 p Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2923930fb1a491b85ab7752c1dc4f2e3b8db33e2a8a 
322ed2dcfb496a3a97175, 


Tukaram ११00९०५ 
(स्वरूप रायपुरे) 
उप अभियंता तथा कार्यासन अधिकारी, 


महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, मुंबई. 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या 
कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 
३) जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी. 
४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी. 
५) अधिक्षक अभियंता,सा.बां.मंडळ,रत्नागिरी (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा.) 
६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रत्नागिरी. 
७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

) 

) 


८) रस्ते विकास योजना 2009-2029 ची नस्ती. 
९) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


